महाराष्ट्र शासन 


गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे या 
योजनेकरीता नवीन लेखाशिर्ष 
उघण्यास मंजूरी देण्याबाबत... 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : तंवायो-१४१८/(१३८/१८)/तांशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक:- २४ ऑक्टोबर, 


२०१८ 


संदर्भ :- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.२१८/१८/तांशि-४, 
दि.४ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी QS and 
THE वर्ल्ड रॅन्कींग २०० च्या आतील परदेशातील शौक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अशा २० 
विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याबाबत संदर्भाधिन दि.०४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे" ही नवीन 
योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अर्थसंकल्पविषयक बाबी हाताळण्याकरीता लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


"गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे" या योजनेसाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूद करणेकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


योजनेचे नांव लेखाशिर्ष- मराठी लेखाशिर्ष -इंग्रजी 
गुणवंत मागणी क्र. डब्ल्यू-३ Demand No. W-3 
मुलामुलींना आ । मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, तंत्रशिक्षण- | ४9 Head 2203, Technical 
; ucation - 
परदेशात उच्च | १०७ शिष्यवृत्त्या - (००)(१० गुणवंत | 107 Scholarships - (00) (10) 
शिक्षणासाठी मुलामुलींना परदेशात उच्च Scholarship for Meritorious Students 
शिष्यवृत्ती मंजूर ह शिष्यवृत्ती मंजूर र करणे for Higher Education in Foreign 
शिष्यवृत्ती मंजूर | शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे | countries (2203 3551) (Scheme) 
करणे (२२०३ ३५५१) (कार्यक्रम) 13, Office Expenditure 
कार्यालयीन खर्च 26, Advertising & Publicity 

Sy कार्यालयीन खर्च 34, Scholarships/ Stipend 

२६, जाहिरात व प्रसिध्दी 

३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने 

२. हे आदेश महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचार विनिमय 


करुन त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9८/२०१८-१९/७९९, दि.२२ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये आणि वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२०/अर्थ-८/२०१८, दि.२३ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंवायो-१४१८/(१३८/१८)/तांशि-३, 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र.२०१८१०२४१४३४२६५९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
S a 1] a y A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
e Technic lucation Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
D h a ka A d@0=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bcSbee23011448b7%e 
larurKar 1111. शिक 
(सजय धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१)संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
३)सह-संचालक, तंत्रशिक्षण सर्व विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
४अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई 
५)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
प्रत, 
१)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (/_0 Section),9, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३)महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४वित्त विभाग,(व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई. 
५)नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६)कार्यासन साशि-१/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(ASAT / तांशि-३. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


